महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळाकडून (MSSIDC) 
मैत्री कक्षासाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जागेच्या भाडयापोटी 
देय रक्‍कम अदा करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. मेइम-२०१९/प्र.क्र.४१ /उद्योग-८, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११मार्च, २०१९ 


वाचा:-१) शासन निर्णय क्र.इ बीज-२०१३/ प्र.क्र.११७/ उद्योग-८ दिनांक 9/3/2098 
2) झासन निर्णय क्र. ASA-2094/ प्र.क्र.१०५/ उद्योग-८ दिनांक ११/२/२०१६ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र-अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९ /अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 
8) शासन परिपत्रक,उ.ऊ.व का.विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/२०१८-१९/(प्र.क्र.२३)/प्रशा-१, 
दि.०६/०४/२०१८. 
५) शासन निर्णय, उ.ऊ.व का.विभाग, क्र. मेडम-२०१७/प्र.क्र.५७/उद्योग-८, दि.२७.०९.२०१८ 
६) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उ.सं. मैत्री कक्ष / भाडे-२०१८/ओ-१३९६,दि. ०५/०३/२०१९ 


प्रस्तावना:- 

राज्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार राज्य शासनाने दि. २७/०२/२०१४ पासून राज्यात गुंतवणूक 
करण्यास इच्छुक असलेल्या गुंतवणूकदारांना सहाय्य करण्यासाठी" एकात्मिक सुलभता कक्ष" Integrated 
Facilitation Centre "महाराष्ट्र उद्योग व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र" मैत्री कक्ष मुंबई येथे स्थापित 
करण्यास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. सदर कक्ष महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग 
विकास महामंडळ (MSSIDC), कृपानिधी, ९, वालचंद हिराचंद मार्ग, dors इस्टेट, मुंबई-०१, येथे दि. 
२७/०८/२०१३ पासून आजतागायत कार्यान्वित आहे. सदर कक्षाची जागा महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग 
विकास महामंडळ (MSSIDC) यांचेकडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली आहे. उद्योग संचाळनाळलयाने 
उपरोक्त संदर्भाकिंत क्र. ६ येथील प्रस्तावासंदर्भात सदर भाडयापोटी महामंडळास (MSSIDC) दिनांक 
०१/०४/२०१८ पासून ३१/१२/२०१८ पर्यंत (08 महिने) सेवाकरांसहित एकूण भाडे रक्‍कम रु.५५,२३,१५६ 
(अक्षरी रुपये पंच्चावन्न लक्ष तेवीस हजार VHA छप्पन्न फक्त) अदा करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


मैत्री कक्षासाठी महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळाकडून (MSSIDC) भाडेतत्त्वावर 
घेतलेल्या जागेच्या भाडयापोटी दिनांक ०१/०४/२०१८ पासून ३१ /१२/२०१८ पर्यंत (०९ महिने) 
सेवाकरांसहित माहे एप्रिल,२०१८ ते डिसेंबर,२०१८ या कालावधीतील रु.६,१३,६८४/- प्रति महिना प्रमाणे ०९ 
महिन्यांचे एकूण भाडे रक्‍कम रु.५५,२३,१५६ (अक्षरी रुपये पंच्चावन्न लक्ष तेवीस हजार एकशे छप्पन्न फक्त) 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदीतून अदा करण्यास झासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मेइम-२०१९/प्र.क्र.४१ /उद्योग-८ 


२. सदर भाडयापोटी होणारा खर्च* मागणी क्र. के-७, मुख्य लेखाशीर्ष-२८५२, उद्योग, ८०, 
सर्वसाधारण, १०२ औद्योगिक उत्पादकता, (००) (१५) "मैत्री कक्षाकरिता खर्च (योजनांतर्गत) (२८५२ ए 
०२२) या लेखाशीर्षाखालील Asset व कर (१४) या उपलेखाशिर्षाखाली रु.५५,२३,१५६/- (अक्षरी रुपये 
पंच्चावन्न लक्ष तेवीस हजार एकशऱी छप्पन्न फक्त) इतकी रक्‍कम सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३ हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२१३विनियम, भाग-२ 
दिनांक १७/४/२०१५ अन्वये सुधारित केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग १ मधील अनुक्रमांक -१० नियम क्र. ११५ अनुसार प्रशासकिय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०३१११५४६१२५७१० असा आहे. हा आदेश डीजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशांनुसार व नावाने, 


igitally signed by Shraddh harek 
S h fa d d h a pat sone y Shra nave Kocl ae ar 
ous! जी 
॥ hi 
Deve n 2 याळ ecasrn7ds7406et70688 
916299eab51c867c5a13147d142a80, cn=Shraddha 
Kocharek: 
Kocharekar Date: 2019.03.11 15:51:02 40530 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मुंबई-३२. 

२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ, (MSSIDC), 
कृपानिधी ९, वालचंद हिराचंद मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई -.००१ ४०० 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
सहायक संचालक, (वित्त व लेखा), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, /निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
उपसचिव ( प्रशासन), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७ / अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कक्ष अधिकारी, प्रशासन-१, उ.ऊ. व का.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

qo) निवड नस्ती ( उद्योग-८) 


o~ 
wes 


&. ८४ 
५..- «Le YF <->. war li Tal 


(३ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


